सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई निविदा 
प्रसिध्दीबाबत सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएटी/२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९/०१/२०२१ 


संदर्भ: सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : सीएटी/२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२, 
दिनांक २७/०९/२०१८ 


शासन निर्णय :- 

कोविड १९ च्या संसर्गामुळे अर्थसंकल्पातील अनेक कामे प्रलंबित आहेत. तसेच आगामी 
काळात ग्रामपंचायत निवडणूका होत असून आचारसंहितेमुळे विकास कामे करताना अडचणी निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर कामांकरीता उपरोक्त 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अनुक्रमांक २ मधील २.१ मध्ये ई-निविदा प्रसिध्दीचा कालावधी सचिव 


(रस्ते)/सचिव (बांधकामे) यांच्या पूर्व मान्यतेशिवाय दि.३१ मार्च २०२१ पर्यंत कालावधी खालीलप्रमाणे 


राहील. 
अ.क्र निविदा किमत कालावधी 
शिडी रु. ३.०० लक्ष ते १.५ कोटी ८ दिवस 
२ रु. १.५ कोटी ते १०० कोटी १५ दिवस 
३ रु. १०० कोटीपेक्षा जास्त ३० दिवस 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११९१५१९०१५२१८ असा आहे. हा AA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या AAG नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Krushnarao Jawanjal 
: ९, o=Government harashtt Public 


‘ it OF 
Rajendra Krushnarao. "०५ .eeatmen, posstcode-so0o22 


2.5.4.20=19593fdee7ff7 5cbd39f30455aa878eb87 13956 
dt 


Jawanjal Sasetasacad00353000 cde2h 


Date: 2021.01.19 15:23:24 +05'30 


(राजेंद्र जवंजाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग/ग्राम विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएटी/२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२ 


७. महालेखापाल-१, मुंबई 
८. महालेखापाल-२, नागपूर 
९. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई/नागपूर 


प्रत, महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रसिध्दीसाठी 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी, 
१. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, (विद्युतसह) 
२. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
३. संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई 
४. सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (विद्युत / यांत्रिकी) 
५. अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर शासन निर्णयाची प्रत 
६. अग्रेषित करावी. 
७. मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 
८. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सा.बां.वि.,मंत्रालय, मुंबई 
९. कार्यासन इमारती-२ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


